भिक्षेकरी गृह (अनिवार्य) (२२३५-२८७८) या 
लेखाशिर्षाखालील सन २०१९-२० च्या 
अर्थसंकल्पातील प्रस्तावित लेखानुदानातुन दि. १ 
एप्रिल, २०१९ ते ३१ जुले, २०१९ पर्यंत खर्च 
करण्यास लेखानुदान मंजूर करणे बाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन निर्णय क्र. भिक्षेगू-२०१९/प्र.क्र.२४/का-९ 
नवीन प्रशासन भवन, ३ रा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक- २३ एप्रिळ, २०१९ 


वाचा- १) वित्त विभागाचे शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०१९/ प्र.क्र.४४/ अर्थ-३, 
दि. ०१ एप्रिळ,२०१९ 
2) महिला व बाळ विकास विभाग शासन परिपत्रक क्र. बीजीटी-२०१९/प्रक्र १४/का-४ 
दिनांक १०.०४.२०१९ 


प्रस्तावना:- 

सन २०१९-२० चा अर्थसंकल्प दि. २७ / २/ २०१९ रोजी विधानमंडळास सादर करण्यात आला. हा 
अंतरीम अर्थसंकल्प असल्याने अतिरिक्त अर्थसंकल्प सादर करुन विनियोजन विधेयक मंजूर होईपर्यंतच्या 
कालावधीसाठीचा (एप्रिल- २०१९ ते जुले-२०१९) या चार महिन्यासाठीचा खर्च भागविण्यासाठी “ 
महाराष्ट्र विनियोजन (लेखानुदान) विधेयक, २०१९ ” मंजूर केलेले आहे. सदर विधेयकाचे अधिनियमात 
रुपांतर झाले असून ते महाराष्ट्र अधिनियम क्र. २ दि. ८/३/२०१९ रोजी राजपत्रात प्रसिद्ध करण्यात आळे 
आहे. 
२. सदर अधिनियमानुसार प्रशासकीय विभागांना सन २०१९-२० च्या अर्थसंकल्पातील प्रस्तावित 
लेखानुदानानुसार दि. १/४/२०१९ ते ३१/७/२०१९ पर्यंत खर्च करण्यास प्राधिकृत करण्यात आले आहे. 
३. सदर अधिनियमानुसार महिला व बाळ विकास विभाग मागणी क्र. एक्स १ या लेखाशीर्षाखालील 
(२२३५-२८७८) रु. ७,१४,०२,०००/- Had (रु. सात कोटी चौदा लाख दोन हजार फक्त) इतका निधी दि. 
१ एप्रिळ,२०१९ ते दि. ३१ जुले, २०१९ या कालावधीतील खर्च भागविण्यासाठी उपलब्ध करुन दिलेला 
आहे. सदर निधी वितरीत करण्याची बाब झासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय:- 

भिक्षेकरी गृहे (अनिवार्य) (२२३५-२८७८), सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षात मागणी क्रमांक एक्स 
१, २२३५ सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, ०२- समाज कल्याण, १०४- वृध्द विकलांग व निराश्रीत व्यक्तींचे 
कल्याण, (०१) वृध्द विकलांग व निराश्रीत व्यक्तींचे कल्याण, (०१) (०१) भिक्षेकरी गृह (अनिवार्य) (२२३५- 
२८७८) या लेखाशीर्षाखाली अर्थसंकल्पिय अंदाज सन २०१९-२० नुसार मंजूर 8.0, 98,02,000/-Hat 
(रु. सात कोटी चौदा लाख दोन हजार फक्त) इतका निधी दि. १ एप्रिल,२०१९ ते दि. ३१ जुले, २०१९ या 
कालावधीतील खर्च भागविण्यासाठी वितरीत करण्यास या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः भिक्षेगू-२०१९/प्र.क्र.२४/का-९ 


(रुपये हजारात) 
अनु बाब/उददीष्ट अर्थसंकल्पिय सन २०१९-२० चे लेखानुदान 
क्र अंदाज सन २०१९-२० 

१ २ 3 8 
१. | ०१ वेतन १७६०५० ५८६८३ 
ee 03 अतिकालिन भत्ता ११८ ३९ 
३. ।०६ दुरध्वनी, वीज व पाणी शूल्क ३५०० ११०० 
४. ११ देशांतर्गत प्रवास खर्च १३१५ ४०० 
प. १३ कार्यालयीन खर्च १६२३ ५०० 
६. १४ भाडेपटटी व कर ५२९ १७० 
७. १९ आहार खर्च २७६६४ ९२०० 
८. ।२१पुरवठावसामग्री ३३७७ ११०० 
९. ५० इतर खर्च ६3० २१० 

एकुण २१४८०६ ७१४०२ 


३. वरील तक्त्यातील स्तंभ क्र.४ येथे दर्शाविण्यात आलेला निधी महाराष्ट्र अर्थसंकल्पीय 
नियमपुस्तिका व वित्तीय अधिकार नियमपुस्तीकेमध्ये उल्लेख केलेल्या तसेच वित्त विभागाच्या दि. १ 
एप्रिल,२०१९ व महिला व बाल विकास विभागाच्या दि. १० एप्रिल, २०१९ च्या परिपत्रकात नमूद 
केलेल्या अटी व शर्तीचे पालन करुन खर्च करण्यात यावा. सदर निधीसाठी नियंत्रक अधिकारी म्हणून 
आयुक्त, महिला व बाल विकास, पुणे हे राहतील. सदर निधी ज्या प्रयोजनासाठी आहे त्याच 
प्रयोजनासाठी खर्च होईल याची दक्षता घ्यावी. 

४. हा शासन निर्णय वित्त विभाग परीपत्रक क्रमांक दि. १ एप्रिळ,२०१९ व महिला व बाल विकास 
विभागाच्या दि. १० एप्रिल, २०१९ रोजीच्या परिपत्रकान्वये विहीत अटी व शर्तीच्या अधिन राहून 
विभागास दिलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 

५. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०१९०४२३१५५३२३३१३० असा आहे. हा झासन निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Smita Dattatray य 


5.4.20=3fa46cf1e9285 18ffc98619187a 1 ef6de2dd57c16934e9cb6672cc02a 


1 INumber=f9bd2a7c214922f8F4939e807 1 1ece461 c9dfd9c679b28f98e7 
| Va a [| 94755९890९ ‘Smita Di ry Nivatt 


Date: 2019.04.23 15:58:12 +05'30 


(स्मिता निवतकर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


Women and Child 


2 रि 


प्रत- 
१. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१ / २, मुंबई / नागपूर. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः भिक्षेगू-२०१९/प्र.क्र.२४/का-९ 


२. महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र-१ / २, मुंबई / नागपूर. 


. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

. आयुक्त, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी (आयुक्‍तालया मार्फत) 


७. कक्ष अधिकारी (व्यय-६ / अर्थसंकल्प-७, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


. कक्ष अधिकारी (का-४), महिला व बाळ विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई, यांना विनंती करण्यात 


येते की, सदर निधी आयुक्‍त, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना 
तात्काळ वितरीत करण्यात यावा. 


. निवड नस्ती (का-९) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


